उच्च शिक्षण संचालनालयांतर्गत महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, 
गट-ब मधील बदलीपात्र अधिकाऱ्यांची यादी व रिक्‍त 
पदांची यादी प्रसिद्ध करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : बदली २०२३/प्र.क्र.६८/मशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ एप्रिल, 2023 


वाचा :- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही- 
२०१७/प्र.क्र.४१५/कार्यासन १२, दिनांक ०९.०४.२०१८. 


शासन परिपत्रक :- 

संदर्भाधिन क्रमांक- २ येथील शासन निर्णयान्वये गट-ब संवर्गातील अधिकारी तसेच गट-क व गट- 
ड मधील कर्मचारी यांना समुपदेशनाद्वारे बदळीबाबतचे धोरण लागू केळे आहे. सदर धोरणानुसार बदली पात्र 
अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांची यादी व Rea पदांची यादी प्रसिद्ध करणे आवश्‍यक आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण 
विभागाच्या अधिपत्याखाळील कनिष्ठ अधिव्याख्याता, गट-ब व कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी/ अधिक्षक/ 
प्रबंधक, गट-ब या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीची प्रक्रिया एप्रिल/मे २०२३ मध्ये पार पडणार असून, 
त्यासाठी बदली पात्र अधिकाऱ्यांची यादी व रिक्‍त पदांची यादी या शासन परिपत्रकाद्वारे खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध 
करण्यात येत आहे:- 


अ. संवर्ग सेवा बदलीपात्र रिक्‍त पदांची 
क्र अधिकाऱ्यांची यादी यादी 
१ | कनिष्ठ प्रशासन | म.शि.से. गट-ब प्रपत्र-अ प्रपत्र-ब 
अधिकारी/  अधिक्षक/ | (प्रशासकीय शाखा) 
प्रबंधक 
2 । कनिष्ठ अधिव्याख्याता ।म.शि.से. गट-ब प्रपत्र-क प्रपत्र-ड 
(महाविद्यालयीन शाखा) 


२. तरी बदलीपात्र अधिकाऱ्यांनी सोबतच्या प्रपत्र-इ नुसार विहित केलेल्या नमुन्यामध्ये पसंतीक्रमाची 
माहिती संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांच्याकडे दिनांक ०२ मे, २०२३ पर्यंत सादर करावी. संचालक, उच्च 
शिक्षण, पुणे यांनी पसंतीक्रमासह एकत्रित माहिती दिनांक ०६ मे, २०२३ पर्यंत शासनास सादर करावी. 


३. दिनांक ०२मे, २०२३ पर्यंत जे अधिकारी संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांच्याकडे पसंतीक्रम देणार 
नाहीत, अशा अधिकाऱ्यांना प्रशासनाच्या रिक्‍त पद भरण्याच्या निकडीनुसार पदस्थापना दिली जाईल. तसेच 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बदली २०२३/प्र.क्र.६८/मशि-१ 


असे अधिकारी पदस्थापनेचा कालावधी पूर्ण होईपर्यंत मुदतपूर्व बदलीसाठी अर्ज करु हाकणार नाहीत व अशा 
अधिकाऱ्यांनी बदलीसाठी विनंती अर्ज सादर केल्यास तो विचारात घेतला जाणार नाही. 


४. जे अधिकारी प्राधान्यक्रम नमूद करतील त्यांनी त्याबाबत सक्षम प्राधिकाऱयाने दिलेले सेवा प्रमाणपत्र 
व कागदपत्रांचे पुरावे जोडणे आवश्‍यक आहे. सदर सेवा प्रमाणपत्र व पुरावे जोडले नसल्यास, अज्ञा 
अधिकाऱ्यांचे प्राधान्यक्रम विचारात घेतले जाणार नाहीत. 


कि सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२३०४२६१८५२३५५७०८ असा आहे. हे शासन परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


HARIRAM es 
VYANKATRAO Be ae ee ee Ned. 
PARHATE Pie alee ea 
(ह. व्यं. पऱ्हाते) 
सोबत : प्रपत्र अ, ब, क, ड व इ. कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२) सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण 
३) सर्व प्राचार्य/संचाळक शासकीय महाविद्यालये/संस्था. 
४) सर्व कनिष्ठ अधिव्याख्याता, गट-ब 
4) सर्व कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी/अधिक्षक/प्रबंधक, गट-ब. 
प्रत माहितीस्तव, 


१) मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
३) उप सचिव (मशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४) निवडनस्ती (मशि-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन परिपत्रक, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र. बदली २०२३/प्र.क्र.६८/मशि-९, दि.२६ एप्रिल, 2023 


सोबतचे प्रपत्र-अ 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (कनिष्ठ प्रशासकोय अधिकारी / प्रबंधक / अधीक्षक) पदावरील कार्यरत 
बदलीपात्र अधिकाऱ्यांची दिनांक ३१.०५.२०२३ पर्यंतची यादी. 


अ.क्र. धकाऱ्याचे नाव पदनाम सध्याच्या सध्याच्या qa | 
कार्यालयाचे नाव कार्यालयात कालावधी 
कार्यरत 
असल्याचा 
दिनांक 
१. | श्री. योगेश अरविद । कनिष्ठ प्रशासन | विभागोय ०१.०८.२०१६ | ६ वर्ष, बिगर अवघड 
आहेर अधिकारी सहसंचालक, उच्च ९ महिने क्षेत्र 
शिक्षण,नागपूर 
२. । श्री. हनुमंत कल्याण । कनिष्ठ प्रशासन | विभागीय ०९.०८.२०१६ | ६ वर्ष, बिगर अवघड 
आसलकर अधिकारी सहसंचालक, उच्च ९ महिने क्षेत्र 
शिक्षण,अमरावती 
३. | श्री. गणेश वामन कनिष्ठ प्रशासन । विभागीय ११.०८.२०१६ । ६ वर्ष, बिगर अवघड 
पाटील अधिकारी सहसंचालक, उच्च ९ महिने क्षेत्र 
शिक्षण,नांदेड 
४. | श्रीम. सरिता मुरलीधर | अधिक्षक राज्य प्रशासकोय ११.०८.२०१६ = | RAY, बिगर अवघड 
गुळवे व्यवसाय शिक्षण ९ महिने क्षेत्र 
संस्था, मुंबई . 
५. | श्री. रामराव मधुकर । कनिष्ठ प्रशासन | बिभागीय १९.०८.२०१६ |।६वर्ष, बिगर अबघड 
राठोड अधिकारी सहसंचालक, उच्च ९ महिने क्षेत्र 
शिक्षण, जळगाव 
६. | श्री.अशोक परमेश्वर । कनिष्ठ प्रशासन | बिभागोय २३.०८.२०१६ | GAY, बिगर अवघड 
बागल अधिकारी सहसंचालक, उच्च ९ महिने 
शिक्षण,नागपूर 
७. | श्री. व्ही.एस.मानकर । अधिक्षक भारतीय प्रशासकोय | २४.०१.२०१७ | ६ वर्ष, बिगर अवघड 
सेवापूर्व प्रशिक्षण ४ महिने क्षेत्र 
संस्था, अमरावती 
८. | at. बी.एस.जाधव कनिष्ठ प्रशासन | विभागीय २४.०१.२०१७ । GAY, बिगर अवघड 
अधिकारी सहसंचालक, उच्च ४ महिने क्षेत्र 
शिक्षण,नांदेड 
९. | श्री. प्रदिप केशवराव | प्रबंधक शासकोय विज्ञान २५.०१.२०१७ | ६ वर्ष, बिगर अवघड 
खोब्रागडे संस्था, औरंगाबाद. ४ महिने क्षेत्र 


शासन परिपत्रक, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र. बदली २०२३/प्र.क्र.६८/मशि-१,दि.२६एप्रिळ,२०२३ 
सोबतचे प्रपत्र-ब 


दिनांक ३१.०५.२०२३ रोजी रिक्‍त असणाऱ्या पदांची यादी 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (कनिष्ठ प्रशासकोय अधिकारी/प्रबंधक/अधिक्षक) 


कार्यालयाचे नांव पदनाम रिक्‍त । संभाव्य क्षेत्र 
पदसंख्या | रिक्‍त 
शिक्षण संचालनालय, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र | कनिष्ठ प्रशासन ८ | बिगर अवघड क्षेत्र 
राज्य, पुणे अधिकारी 
सहसंचालक, उच्च शिक्षण, मुंबई विभाग, कनिष्ठ प्रशासन २ | बिगर अवघड क्षेत्र 
मुंबई अधिकारी 
सहसंचालक, उच्च शिक्षण, पुणे विभाग, पुणे | कनिष्ठ प्रशासन २ | बिगर अवघड क्षेत्र 
अधिकारी 
सहसंचालक, उच्च शिक्षण, कोल्हापूर कनिष्ठ प्रशासन g leat बिगर अवघड क्षेत्र 
विभाग, कोल्हापूर अधिकारी 
सहसंचालक, उच्च शिक्षण, नागपूर विभाग, । कनिष्ठ प्रशासन शिंगी २ | बिगर अवघड क्षेत्र 
नागपूर अधिकारी बदलीने 
सहसंचालक, उच्च शिक्षण, जळगाव विभाग, | कनिष्ठ प्रशासन शनि १ | बिगर अवघड क्षेत्र 
जळगाव अधिकारी बदलीने 
सहसंचालक, उच्च शिक्षण, नांदेड विभाग, कनिष्ठ प्रशासन | 2 | बिगर अवघड क्षेत्र 
नांदेड अधिकारी बदलीने 
सहसंचालक, उच्च शिक्षण, कोकण विभाग, | कनिष्ठ प्रशासन g | बिगर अवघड क्षेत्र 
पनवेल अधिकारी 
सहसंचालक, उच्च शिक्षण, अमराव कनिष्ठ प्रशासन ह्म १ | बिगर अवघड क्षेत्र 
विभाग,अमरावती अधिकारी बदलीने 
सहसंचालक, उच्च शिक्षण, सोलापूर विभाग, | कनिष्ठ प्रशासन al बिगर अवघड क्षेत्र 
सोलापूर. अधिकारी 
एलफिस्टन महाविद्यालय, मुंब प्रबंधक १ | oo | बिगर अवघड क्षेत्र 
स्माईल युसूफ महाविद्यालय, Fa प्रबंधक १ | oo) | बिगर अवघड क्षेत्र 
सिडनहॅम वाणिज्य व अर्थ प्रबंधक १ | बिगर अवघड क्षेत्र 
महाविद्यालय, मुंबई 
वसंतराव नाईक शासकोय कला व प्रबंधक १ leat बिगर अवघड क्षेत्र 
समाजविज्ञान संस्था, नागपूर 
शासकोय विज्ञान संस्था, मुंब प्रबंधक १ | oo | बिगर अवघड क्षेत्र 
शासकोय विज्ञान संस्था, नागपूर प्रबंधक १ | oo | बिगर अवघड क्षेत्र 
शासकोय विज्ञान संस्था, औरंगाब प्रबंधक शिंगी १ | बिगर अवघड क्षेत्र 
बदलीने 
न्यायसहाय्यक विज्ञान संस्था, मुंब प्रबंधक १ ieee il बिगर अबघड क्षेत्र 
न्यायसहाय्यक विज्ञान संस्था, नागपूर प्रबंधक १ | ०__ | बिगर अवघड क्षेत्र 
न्यायसहाय्यक विज्ञान संस्था, औरंगाब प्रबंधक १ po | बिगर अवघड क्षेत्र 
शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, प्रबंधक | बिगर अवघड क्षेत्र 


अमरावती 


RAHA प्रशासकोय सेवापूर्व प्रशिक्षण संस्था, अधिक्षक णि बिगर अवघड क्षेत्र 
कोल्हापूर 

भारतीय प्रशासकोय सेवापूर्व प्रशिक्षण संस्था, अधिक्षक oe बिगर अवघड क्षेत्र 
नागपूर 

भारतीय प्रशासकोय सेवापूर्व प्रशिक्षण संस्था, अधिक्षक १ | बिगर अवघड क्षेत्र 
अमरावती बदलीने 

राज्य प्रशासकोय व्यवसाय प्रशिक्षण संस्था, अधिक्षक १ । बिगर अबघड क्षेत्र 
मुंबई. बदलीने 

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, मुंबई विभाग, अधिक्षक 4 बिगर SATS AF 
मुंबई 

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, पुणे विभाग, पुणे अधिक्षक | oo | बिगर अवघड क्षेत्र 
सहसंचालक, उच्च शिक्षण, कोल्हापूर अधिक्षक nae बिगर अवघड क्षेत्र 
विभाग, कोल्हापूर 

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, नागपूर विभाग, अधिक्षक | बिगर अवघड क्षेत्र 
नागपूर 

पावित्रीबाई फुले महिला छात्रालय, मुंब् अधिक्षक | oo | बिगर अवघड क्षेत्र 
शासकोय महाविद्यालये मुलांचे वसतीगृह, अधिक्षक a बिगर अवघड क्षेत्र 
मुंबई 

तेलंग स्मारक मुलींचे वसतीगृह, मुंब अधिक्षक | oo | बिगर अवघड क्षेत्र 
स्माईल युसूफ महाविद्यालय, (वसतीगृह), अधिक्षक | बिगर अवघड क्षेत्र 


मुंबई 


1 2s 26 2s 2s 2 2s 2 2k 2 2 2 2 2 2k ok ok 


सोबतचे प्रपत्र-क 


शासन परिपत्रक, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र. बदली २०२३/प्र.क्र.६८/मशि-९, दि.२६ एप्रिल, २०२३ 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (कनिष्ठ अधिव्याख्याता) पदावरील कार्यरत बदलीपात्र अधिव्याख्यात्यांची 
दिनांक ३१.०५.२०२३ पर्यंतची यादी. 


अ. | कनिष्ठ विषय सध्या कायं सध्याच्या सेवा क्षेत्र 
क्र. । अधिव्याख्यात्याचे महाविद्यालयाचे | महाविद्यालयात | कालावधी 
नाव नाव कार्यरत 
असल्याचा दिनांक 
१. | श्रीम. स co | शासकोय विदर्भ | १९.१०.२०१२ १० वषे । बिगर 
ज्ञानेश्‍वर सुपले ज्ञान विज्ञान ७ महिने । अबघड क्षेत्र 
२. | श्री.अविनाश शि संस्था, ०५.०६.२०१८ ४ वषे बिगर 
जानबाजी अमरावती ११ महिने | अबघड क्षेत्र 
शास्त्रकार 
३. | श्री. सतिश. व्ही. । भूगोल ०३.०६.२०१७ ।५वषे बिगर 
मोहंदरे (दिव्यांग) ११ महिने । अबघड क्षेत्र 
४. | श्री. गजानन रसायनशास्त्र १०.०७.२०१५ ७ वष बिगर 
पंजाबराव अभ्यंकर १० महिने | अबघड क्षेत्र 
५. | श्रीम. शालीनी के. । रसायनशास्त्र ०१.०६.२०१८ ४ वष बिगर 
राऊत (चौधरी) ११ महिने | अबघड क्षेत्र 
६. | श्रीम. प्रिती प्र. गि ०१.०१.१९९७ २६ वषे । बिगर 
कटकतलवारे ४ महिने | अवघड क्षेत्र 
(दिव्यांग) 
७. | at. शेख IR os | शासकोय ज्ञान । 08.88.2022 १० वषे = | बिगर 
फकरोदीन शेख विज्ञान ६ महिने | अवघड क्षेत्र 
८. । श्री. योगेश प्रकाश | जीवशास्त्र  । महाविद्यालय, । ०६.११.२०१२ १० वषे । बिगर 
मालचे औरंगाबाद ६ महिने | अवघड क्षेत्र 
९. | डॉ.श्रीम. सुहासि निनो ०६.०६.२०१८ | ४ वर्षे बिगर 
गेडेकर ११ महिने । अबघड क्षेत्र 
१०. | श्री. युवराज एबी १८.१०.२०१८ ४ वषे बिगर 
भाऊसिंग जाधव ७ महिने | अबघड क्षेत्र 
११. | श्रीम. सुनंदा प्रविण । रसायनशास्त्र ०३.१२.२०१५ ७ वषे बिगर 
चोरे ५ महिने | अबघड क्षेत्र 
१२. | श्रीम. बेनिता | एलफिन्स्टन ०६.११.२०१२ १० वषे  । बिगर 
बावतीस रॉड्रिक्स महाविद्यालय, ६ महिने | अवघड क्षेत्र 
१३. । डॉ.श्रीम. दिपाली  । वाणिज्य मुंबई २५.१०.२०१२ १० वषे । बिगर 
गंगाधरराव पवार ७ महिने | अवघड क्षेत्र 
१४. | श्रोम.कल्पना एस. | वाणिज्य ०७.०७.२०१५ । ७ वषे बिगर 
बारी १० महिने | अवघड क्षेत्र 
१५. | श्रीम. भक्‍ती शेलेश | रसायनशास्त्र २२.१०.२०१२ १० वर्षे । बिगर 
काजरेकर (सावंत) ७ महिने | अवघड क्षेत्र 


१६. | डॉ. श्रीम. डी. डो. | प्माईल युसुफ | २६.११.२०१२ १० वर्षे | बिगर 
सावंत महाविद्यालय, ६महिने | अवघड क्षेत्र 
१७. | श्री. प्रल्हाद जीवशास्त्र  । मुंबई ०८.०७.२०१५ ।७वर्षे  । बिगर 
रघुनाथ हरीणखेडे १० महिने । अवघड क्षेत्र 
१८. | श्री. पौ. बाय. पारखे | ०९,.०६.२०१४ ८ वष बिगर 
११ महिने | अवघड क्षेत्र 
१९. | श्री.संदीप दौलत वाणिज्य १८.०९.२०१२ १० वषे । बिगर 
सोनवणे ८ महिने | अवघड क्षेत्र 
२०. | श्री. यशवंत मा. वाणिज्य ०८.०७.२०१५ ७ वषे बिगर 
पाटील १० महिने | अबघड क्षेत्र 
२१. | श्रीम. खान शबाना | वाणिज्य ०६.०६.२०१७ ५ वष बिगर 
बानो सरवर ११ महिने | अवघड क्षेत्र 
२२. | श्रीम. पी. जे. की ०६.०६.२०१६ ६ वष बिगर 
एंडाईत (अपंग) ११ महिने । अबघड क्षेत्र 
२३. | श्री. निलेश मोहन =) १८.०६.२०१८ ४ वष बिगर 
पाठक ११ महिने | अवघड क्षेत्र 
२४. | श्रीम. प्रिती किरण । भोतिकशास्त्र १०.०७.२०१९ ३ वर्ष बिगर 
गावतुरे १० महिने | अबघड क्षेत्र 
२५. | श्रीम. रेखा रामण्णा शीं राजाराम १२.१२.२०१२ १० वर्षे । बिगर 
तंगडी महाविद्यालय, ५ महिने | अवघड क्षेत्र 
२६. | श्री. संजय oe | कोल्हापूर २०.१२.२०१२ १० वर्षे । बिगर 
बाळासाहेब जाधव ५ महिने | अबघड क्षेत्र 
२७. | श्री.अजयकुमार ॥ ०६.०७.२०१५ ।७वषे बिगर 
आनंदराव जाधव १० महिने | अबघड क्षेत्र 
२८. | श्रीम. सरस्व गृहशास्त्र ०३.१२.२००८ १४ वर्षे | बिगर 
शामराव मगदूम ५ महिने | अवघड क्षेत्र 
२९. श्रीम. के. पी. नागपूरे | समाजशास्त्र । बसंतराव नाईक | ११.०३.१९९६ २७ वषे । बिगर 
शासकोय कला २महिने । अवघड क्षेत्र 
३०. | श्रीम. कुंदा | व समाजविज्ञान | 08.08.2028 ।६ RT बिगर 
बासुदेव काळबांडे संस्था, नागपूर ११ महिने । अवघड क्षेत्र 
३१. | श्री. अजय भूगोल ०६.०५.२०१७ ।६वषे बिगर 
माणिकराव बोरसे अवघड क्षेत्र 
३२. | श्रीम. सुनेत्रा संजय 0 | ०१.०९.२०१४ = | CAB बिगर 
बडकस ८ महिने | अवघड क्षेत्र 
३३. | श्री. बसंत मा. पवार मिशी १३.०९.२०१४ ८ वष बिगर 
८ महिने | अवघड क्षेत्र 
३४. | डॉ.श्री.मल्लिकाज हीं सिडनहॅम १०.०६.२०१४  ।८वषे बिगर 
सिदराया लोणी वाणिज्य व ११ महिने । अबघड क्षेत्र 
अर्थशास्त्र 
महाविद्यालय, 


मुंबई. 


शासन परिपत्रक, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र. बदली २०२३/प्र.क्र.६८/मशि-९, दि.२६ एप्रिल, २०२३ 
सोबतचे प्रपत्र-ड 


दिनांक ३१.०५.२०२३ रोजी रिक्‍त असणाऱ्या पदांची यादी 
शासकोय संस्था/महाविद्यालयातील महाविद्यालयीन कनिष्ठ अधिव्याख्याता, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब 


१.जीवशास्त्र 
रिक्त : 
अ.क्र महाविद्यालयाचे नाव . संभाव्य रिक्‍त क्षेत्र 
पदसंख्या 
१  । शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती १ २ बदलीने । बिगर अवघड क्षेत्र 
2 शासकोय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, र व 
औरंगाबाद बिगर अवघड क्षेत्र 
3 | राजाराम महाविद्यालय, कोल्हापूर || हहे "| २ बदलीने । बिगर अवघड क्षेत्र 
४ | एलफिन्स्टन महाविद्यालय, मुंबई २ १ बदलीने । बिगर अवघड क्षेत्र 
५ | इस्माईल युसूफ महाविद्यालय, मुंबई ३ २ बदलीने । बिगर अवघड क्षेत्र 
२.समाजशास्त्र 
, संभाव्य 
अ.क्र. महाविद्यालयाचे नाव रिक्‍त पदसंख्या a क्षेत्र 
१  । शासकोय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय,औरंगाबाद g lis ee, बिगर अवघड क्षेत्र 
बसंतराव वब समाजविज्ञान 
: क शासकोय कला व समाजविज्ञा शिका ame ts 
संस्था, नागपूर बिगर अवघड क्षेत्र 
३.गणित 
रिक्त ; 
अ.क्र. महाविद्यालयाचे नाव संभाव्य रिक्‍त क्षेत्र 
पदसंख्या 
१  । शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती २ 10 बिगर अवघड क्षेत्र 
२ | शासकोय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय,औरंगाबाद १ शिक्का बिगर अवघड क्षेत्र 
3 | राजाराम महाविद्यालय, कोल्हापूर g =e il बिगर अवघड क्षेत्र 
४ | एलफिन्स्टन महाविद्यालय, मुंबई 3 | oo | बिगर अवघड क्षेत्र 
५ | इस्माईल युसूफ महाविद्यालय, मुंबई २ | oo | बिगर अवघड क्षेत्र 
६ | सिडनहॅम वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय, मुंबई २ hee || बिगर अवघड क्षेत्र 
४.भोतिकशास्त्र 
अ.क्र. महाविद्यालयाचे नाव र्क्त १४. क्षेत्र 
पदसंख्या रिक्त 
१  । शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती डू Pee बिगर अवघड क्षेत्र 
२ | शासकोय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय,औरंगाबाद १ १ बदलीने । बिगर अवघड क्षेत्र 
राजाराम महाविद्यालय, कोल्हापूर : aes 
ह : ९ बदली बिगर अवघड क्षेत्र 
sa g 
vw एलफिन्स्टन न vw 
एलफिन्स्टन महाविद्यालय, मुंबई सेवानिवृत्तीने | बिगर अवघड क्षेत्र 


५ | इस्माईल युसूफ महाविद्यालय, मुंबई गं १ बदलीने | बिगर अवघड क्षेत्र 
५.गृहशास्त्र 
रिक्त संभाव्य 
अ.क्र. महाविद्यालयाचे नाव : क्षेत्र 
क्र महाविद्यालयाचे ना ae क्त क्षे 
१  । शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती g I, ~ ee oT बिगर अवघड क्षेत्र 
२ | शासकोय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय,औरंगाबाद १ | et बिगर अबघड क्षेत्र 
3 | राजाराम महाविद्यालय, कोल्हापूर | oe | १ बदलीने | बिगर अवघड क्षेत्र 
ह वसंतराव नाईक MAA कला व समाजविज्ञान ; Lf 
संस्था, नागपूर बिगर अवघड क्षेत्र 
६.मराठी 
रिक्त संभाव्य 
अ.क्र. नाव ; क्षेत्र 
क्र महाविद्यालयाचे ना ae a क्षे 
१ | शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती १ 1 0__| बिगर अबघड क्षेत्र 
२ शासकोय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय,औरंगाबाद १ liz a Tl बिगर अवघड क्षेत्र 
३ | राजाराम महाविद्यालय, कोल्हापूर १ 10 बिगर अवघड क्षेत्र 
कः वसंतराव नाईक शासकोय कला व समाजविज्ञान : i cee i 
संस्था, नागपूर बिगर अवघड क्षेत्र 
५ — | एलफिन्स्टन महाविद्यालय, मुंबई g 1 0_| बिगर अवघड क्षेत्र 
६ | इस्माईल युसूफ महाविद्यालय, मुंबई २ |. | बिगर अवघड क्षेत्र 
७.हिंदी 
रिक्त संभाव्य 
अ.क्र. महाविद्यालयाचे नाव : क्षेत्र 
पदसंख्या रिक्त 
१ | शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती १ | oo | बिगर अवघड क्षेत्र 
ame बिगर अवघड क्षेत्र 
२ | शासकोय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, १ | ee | a 
बिगर अवघड क्षेत्र 
3 | राजाराम महाविद्यालय, कोल्हापूर १ शिका a 
ह वसंतराव नाईक शासकोय कला व समाजविज्ञान । हँ. | क्व बिगर अवघड क्षेत्र 
संस्था, नागपूर 
via १ 
एलफिन्स्टन महाविद्यालय, Fa 
SIs ह मुंबई शिका बिगर अवघड क्षेत्र 
मुंबई २ 
६ | इस्माईल युसूफ महाविद्यालय, मुंबई Le | रता 
८.उर्दु 
रिक्त संभाव्य 
अ.क्र. महाविद्यालयाचे नाव क्षेत्र 
क्र महाविद्यालयाचे ना पता ee क्षे 
बिगर अवघड क्षेत्र 


इस्माईल युसूफ महाविद्यालय, मुंबई 


< 


९.पाली प्राकृत 


अ.क्र महाविद्यालयाचे नाव रिक्त संभाव्य क्षेत्र 
i पदसंख्या रिक्त 
ी वसंतराव नाईक शासकोय कला व समाजविज्ञान १ |. | 
संस्था, नागपूर बिगर अवघड क्षेत्र 
१०.अर्थशास्त्र 
रिक्त संभाव्य 
अ.क्र. महाविद्यालयाचे नाव : क्षेत्र 
पदसंख्या रिक्त 
१ | शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती १ | oo | बिगर अवघड क्षेत्र 
२ | एलफिन्स्टन महाविद्यालय, मुंबई g 1 ee oF बिगर अवघड क्षेत्र 
5 GaN नाईक शासकोय कला व समाजविज्ञान १ [ 20 
संस्था, नागपूर बिगर अवघड क्षेत्र 
४ । इस्माईल युसूफ महाविद्यालय, मुंबई १ १ बदलीने | बिगर अवघड क्षेत्र 
११.भूगोल 
रिक्त संभाव्य 
अ.क्र. महाविद्यालयाचे नाव ; क्षेत्र 
क्र महाविद्यालयाचे ना Ee a क्षे 
१ | शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती iy 3१. || १ बदलीने । बिगर अवघड क्षेत्र 
२ शासकोय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय,औरंगाबाद १ 10 बिगर अवघड क्षेत्र 
३ | राजाराम महाविद्यालय, कोल्हापूर g | oo | बिगर अवघड क्षेत्र 
वसंतराव नाईक MAA कला व समाजविज्ञान 
डू er [| १ बदलीने 
, नागपूर बिगर अवघड क्षेत्र 
१२.इतिहास 
रिक्त संभाव्य 
अ.क्र. महाविद्यालयाचे नाव ; क्षेत्र 
क्र महाविद्यालयाचे ना कजी ee क्षे 
१ | शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती १ 1 a बिगर अवघड क्षेत्र 
ae बिगर अवघड क्षेत्र 
२ | शासकोय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, १ ७ क्षे 
: वसंतराव Ash शासकोय कला व समाजविज्ञान : | & | बिगर अवघड क्षेत्र 
संस्था, नागपूर 
मुंबई बिगर अवघड क्षेत्र 
४ । इस्माईल युसूफ महाविद्यालय, मुंबई १ शिया al 
१३.राज्यशास्त्र 
रिक्त संभाव्य 
अ.क्र. महाविद्यालयाचे नाव ; क्षेत्र 
पदसंख्या रिक्त 
१ | शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती १ = ei बिगर अवघड क्षेत्र 
२ शासकोय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय,औरंगाबाद १ 1 0__| बिगर अवघड क्षेत्र 
री वसंतराव नाईक शासकोय कला व समाजविज्ञान र ai 
संस्था, नागपूर बिगर अवघड क्षेत्र 


१४.तत्वज्ञान 


रिक्त 


संभाव्य 


क्र. महाविद्यालयाचे नाव न 
अ.क्र महाविद्यालयाचे ना पद या त्त क्षेत्र 
ी वसंतराव नाईक शासकौय कला व समाजविज्ञान 9 | 3 | 
संस्था, नागपूर बिगर अवघड क्षेत्र 
२ | एलफिन्स्टन महाविद्यालय, मुंबई g | 0 | बिगर अवघड क्षेत्र 
3 | इस्माईल युसूफ महाविद्यालय, मुंबई g |= se 4 बिगर अवघड क्षेत्र 
१५.संगीत 
अ.क्र. महाविद्यालयाचे नाव रिक्त त्त क्षेत्र 
पदसंख्या रिक्त 
१ | शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती र oe बिगर अवघड क्षेत्र 
द वसंतराव नाईक शासकौय कला व समाजविज्ञान : |. ३ | 
संस्था, नागपूर बिगर अवघड क्षेत्र 
१६.वाणिज्य 
अ.क्र. महाविद्यालयाचे नाव र्क्त le क्षेत्र 
पदसंख्या रिक्त 
१ | एलफिन्स्टन महाविद्यालय, मुंबई g २ बदलीने | बिगर अवघड क्षेत्र 
२ | इस्माईल युसूफ महाविद्यालय, मुंबई g ३ बदलीने | बिगर अवघड क्षेत्र 
३ | सिडनहॅम वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय, मुंबई ३ t= wees बिगर अवघड क्षेत्र 
१७.रसायनशास्त्र 
रिक्त संभाव्य 
क्र. महाविद्यालयाचे नाव र 
अ.क्र महाविद्यालयाचे ना वग fae क्षेत्र 
१ | शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती २ २ बदलीने । बिगर अवघड क्षेत्र 
२ । शासकोय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय,औरंगाबाद २ १ बदलीने । बिगर अवघड क्षेत्र 
बिगर अवघड क्षेत्र 
३ | राजाराम महाविद्यालय, कोल्हापूर २ शिया a 
मुंबई बिगर अवघड क्षेत्र 
४ । एलफिन्स्टन महाविद्यालय, मुंबई ३ १ बदलीने कै 
मुंबई बिगर अवघड क्षेत्र 
५ | इस्माईल युसूफ महाविद्यालय, मुंबई डं दिड a 
१८.इंग्रजी 
रिक्त संभाव्य 
क्र. महाविद्यालयाचे नाव न 
अ.क्र महाविद्यालयाचे ना ech = क्षेत्र 
१ | शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती | oe | १ बदलीने | बिगर अवघड क्षेत्र 
२ | शासकोय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय,औरंगाबाद १ | ० | बिगर अवघड क्षेत्र 
वसंतराव नाईक MHS कला व समाजविज्ञान : 
3 a । 3. | २ बदलीने 
, नागपूर बिगर अवघड क्षेत्र 
एलफिन्स्टन महाविद्यालय, मुंबई २ | oo | बिगर अवघड क्षेत्र 
५ | इस्माईल युसूफ महाविद्यालय, मुंबई २ २ बदलीने । बिगर अवघड क्षेत्र 


६ | सिडनहॅम वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय,मुंबई g १ बदलीने | बिगर अवघड क्षेत्र 
१९.मानसशास्त्र 
रिक्त संभाव्य 
अ.क्र. महाविद्यालयाचे नाव . क्षेत्र 
पदसंख्या रिक्त 
१  । शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती १ 1 0__| बिगर अवघड क्षेत्र 
ae बिगर अवघड 
२ | शासकोय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय,औरंगाबाद १ शिवी बिगर अवघड क्षेत्र 
३ वसंतराव नाईक शासकोय कला व समाजविज्ञान र [2 | 
संस्था, नागपूर बिगर अवघड क्षेत्र 
४ | इस्माईल युसूफ महाविद्यालय, मुंबई g | 0 | बिगर अवघड क्षेत्र 
२०.इलेक्ट्रॉनिक्स 
रिक्त संभाव्य 
अ.क्र. महाविद्यालयाचे नाव 9 क्षेत्र 
पदसंख्या रिक्त 
१ शासकोय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय,औरंगाबाद १ 10 बिगर अवघड क्षेत्र 
२ | एलफिन्स्टन महाविद्यालय, मुंबई v 1 0_| बिगर अवघड क्षेत्र 
२९.पर्यावरण 
अ.क्र. महाविद्यालयाचे नाव र्क्त ssi क्षेत्र 
पदसंख्या रिक्त 
१ | एलफिन्स्टन महाविद्यालय, मुंबई g 10 बिगर अवघड क्षेत्र 
२२.बेकरी 
अ.क्र. महाविद्यालयाचे नाव रिक्त कनात क्षेत्र 
पदसंख्या रिक्त 


शासकोय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय,औरंगाबाद 


१ 


बिगर अवघड क्षेत्र 


येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर 2k 2k येर येर येर येर येर 2k ok 2 2k येर 


शासन परिपत्रक, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र. बदली २०२३/प्र.क्र.६८/मशि-१, 


दि.२६एप्रिल, २०२३ सोबतचे प्रपत्र-इ 


बदलीपात्र अधिकाऱ्यांनी बदली प्राधिकारी कार्यालयास सादर करावयाची माहिती 


, अधिकार्‍यांचे नांव :- 


२. पदनांम :- 


. सध्याच्या पदावर Gea असलेले कार्यालय ब ठिकाण (अवघड क्षेत्रात को बिगर अवघड क्षेत्रात 
याबाबतच्या माहितीसह) :- 


. सध्याच्या पदावर रुजू झाल्याचा दिनांक :- 
. अधिकाऱ्याचे बय :- 


. आतापर्यंतच्या सेवेचा तपशील :- 


अ.क्र. । पदनांम शासकोय सेवेत कोणत्या ठिकाणी सेवा केली याबाबतचा तपश 
कार्यालयाचे नांव व lace as PITA 
ठिकाण वर्षे/महिने 


. अधिकारी बदलीपासून सूट मिळण्यास पात्र असल्यास त्याबाबतची कारणे :- 


, अधिकारी सा.प्र.वि. च्या दिनांक ९ एप्रिल, २०१८ च्या शासन निर्णयसोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-२ मधील 
कोणत्या प्राधान्यक्रमांकात अंतर्भूत होतो याबाबतची माहिती :- 


. संबंधित प्राधान्यक्रमात अंतर्भूत होत असल्याबाबतचे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले प्रमाणपत्र/कागदपत्रांचे 
पुरावे :- 


20, सर्वसाधारण बदली कोणत्या ठिकाणी करावी याबाबतचे कमाल १० पसंतीक्रम 
(१० पसंतीक्रमापैकी किमान २ पसंतीक्रम अवघड क्षेत्रातील नमूद करण्यात यावेत.) 


व 
a 


1 पसंतीक्रम || 


>०।| (९ 6 |. | CO] ७< | av] A] ww 


wo 
° 


ठिकाण :- 


दिनांक :- 


